“विधि विधान इंटर्नशिप उपक्रम” या 
अंतर्गत प्रशिक्षणार्थींना विद्यावेतन 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, विधिविधान शाखा, 
शासन निर्णय क्रमांक : एलइजी-४९७ /ब, २०२४, 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक ९ मे, २०२४. 


संदर्भ :- विधि विधान इंटर्नशिप बाबतचा शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्रमांक 
१०८२/ब,२०२३ , दिनांक २४ नोव्हेंबर 2023. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्यात कायदेविषयक शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना, विधि व न्याय विभागाच्या विधि 
विधान शाखेमध्ये, कायदे तयार करणे, कायद्यांमध्ये सुधारणा करणे, अध्यादेश प्रख्यापित करणे, 
विधानमंडळात विधेयके पारित करण्याची कार्यपध्दती, अधिनियमांखालील नियम तयार करणे, अधिसूचना 
काढणे, याची माहिती व्हावी व त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेण्यासाठी तसेच त्या अनुभवाचा विद्यार्थ्याना त्यांच्या 
कायदेक्षेत्रातील पुढील करियरसाठी व भविष्यातील वाटचालीत उपयोग व्हावा या दृष्टीकोनातून ६ 
आठवड्यांचा “विधि विधान इंटर्नशिप” उपक्रम राबविण्याबाबतचा शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, 
क्रमांक १०८२/ब,२०२३, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२३ हा निर्गमित करण्यात आला आहे. 
२. सदर इंटर्नशिप उपक्रमातील प्रशिक्षाणार्थी हे महाराष्ट्र राज्याच्या विविध भागातील महाविद्यालये 
तसेच विद्यापीठे यामध्ये कायद्याचे शिक्षण घेणारे विद्यार्थी असतात. सदर विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण 
कालावधीमध्ये निवास व्यवस्था तसेच प्रवास खर्च स्वत:हून करावा लागतो. मुंबई सारख्या महानगरामध्ये 
प्रशिक्षणार्थींना येणारा सदर खर्च विचारात घेता, प्रशिक्षणार्थीना प्रशिक्षण कालावधी दरम्यान विद्यावेतन 
देण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

शासनाच्या विधि व न्याय विभागातील विधि विधान शाखेमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विधि 
विधान इंटर्नशिप उपक्रमातील प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीला प्रशिक्षण कालावधीमध्ये रुपये १०,०००/-(रु. दहा 
हजार फक्त) याप्रमाणे साधारणपणे वर्षभरात ४० प्रशिक्षणार्थीना एकूण विद्यावेतन रुपये ४,००,०००/- (रु. 
चार लाख फक्त) तसेच सदर उपक्रमासंदर्भातील इतर अनुषंगिक बाबींकरीता (व्याख्यात्यांचे मानधन व 
प्रवास खर्च, अल्पोपहार, आवश्‍यक स्टेशनरी, प्रशिक्षणार्थीना क्षेत्रीय भेट (1610 Visit), इत्यादी) दरवर्षी रुपये 
१,००,०००/- (रु. एक लाख फक्त) इतक्या एकूण रुपये ५,००,०००/- (रु. पाच लाख फक्त) आवर्ती खर्चास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. विधि विधान इंटर्नशिप उपक्रमासाठी होणारा खर्च पुढील लेखाशिर्षाखालील उपलब्ध असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात येईल:- 


शासन निर्णय HATH: एलइजी-४९७/ब, २०२४ 


विधि व न्याय विभाग, 

मागणी क्रमांक जे-०२, 

मुख्य लेखा शिर्ष - २०५२- सचिवालयीन- सर्वसाधारण सेवा, 

गौण TY - ००३, प्रशिक्षण, 

उप गट PTF - (००) (०२) विधि विधान इंटर्नशिप उपक्रम (अनिवायी, 
संगणक सांकेतांक क्रमांक (२०५२५४१२). 


१३- कार्यालयीन खर्च या उद्दिष्टाखाली रुपये १,००,०००/- (रु. एक लाख) व 3v- शिष्यवृत्ती / 
विद्यावेतन या उद्दिष्टाखाली रुपये ४,००,०००/- (रु. चार लाख) खर्च भागविण्यात यावा. 
३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४४/व्यय -५, दिनांक २९.०१.२०२४ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. BET TIN निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून , त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०५०९१५४६१३८११२ असा आहे. सदर 
आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SATISH BABAN WAGHOLE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 


2.5.4.20=a8a564a8b86f10dd055a40390fac5e201097ebdc6d10d544 
85928bc2ca8562f4, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=4C1735DC74D982FD392B01D4C40FE989C2B0CAA52 
814EA95C856B28E1379DC21, cn=SATISH BABAN WAGHOLE 


Date: 2024.05.09 15:59:59 +05'30' 


(सतिश वाघोले) 
सचिव (विधि विधान), महाराष्ट्र शासन. 

प्रति, 
) मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव. 
) मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव. 
) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिचालय, मुंबई. 
) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिचालय, मुंबई. 
) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
) महालेखापाल-२, महाराष्ट्र (लेखा परीक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) वित्त विभाग (आपुक)/ (व्यय-५)/ (वित्तीय सुधारणा), मंत्रालय, मुंबई. 

) कक्ष अधिकारी (कार्यासन-२), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) कक्ष अधिकारी (कार्यासन- 20), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) कक्ष अधिकारी (कार्यासन- २३), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) निवडनस्ती/ “ब” शाखा. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


